मुंबई शहरामध्ये कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासंदर्भात मे.लार्सन अँड टुब्रो 
कं. लि. यांना करारपत्रातील तरतुदींनुसार 
मोबालायजेशन अँडव्हान्स देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११५/प्र. क्र. २१/पोल-३ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


दिनांक: २३ मार्च, २०१५ 
वाचा - 
१) महाराष्ट्र शासन आणि मे. लार्सन अँड टुब्रो कं. यांचे दरम्यान दि.७.२.२०१५ रोजी झालेला 
करार. 
शासनाचे समक्रमांकाचे दि.७.२.२०१५ चे कार्यादेश आदेशपत्र. 
आर. श्रीनिवासन, व्हाईस प्रेसिडेंट अँड रिनीवेबळ एनर्जी बिझिनेस युनिट यांचे क्र. 
LNT/HD-GoM/RS/MCS/004, दि.२६.२.२०१५ चे पत्र. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११५/प्र. क्र. २१/पोल-३, दि.७.३.२०१५ 


— 


2 
3 


—_— Ss 


¥ 
प्रस्तावना:- 
दहशतवाद व तत्सम विरोधी उपाययोजनांवर निर्णय घेण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या 


— 


अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय क्र. आयएसएस १००९/प्र. क्र. 3१३/विश्ा-४, दि.२७.७.२०११ अन्वये उच्च 


स्तरीय शक्‍तीप्रदान समितीची स्थापना करण्यात आली असून सदर समितीस समक्रमांकाच्या 


दि.२५.९.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३१.३.२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर 
समितीच्या दि.५.१.२०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये ई-निविदा प्रक्रीयेद्दारे शासनास प्राप्त झालेल्या 
मे.लार्सन अँड टुब्रो क॑. लि. यांची निविदा वाटाघाटीनंतर स्वीकृत करण्याचा निर्णय झाला होता. 


त्याबाबतचे SXTATTA (Letter of Intent) क्र. आयएसएस १०१४/सीआर-२३६/विशा-४, दि.२०.१.२०१५ 


रोजी देण्यात आले आहे. त्यानुसार कंपनीने प्रकल्प रक्कमेच्या १०% रकमेची म्हणजेच रक्क्म 


रु.९४,९०,०७,९१९/- एवढी Performance Bank Guarantee (PBG) (स्टेट बँक ऑफ इंडीया- 
क्र.०९९९५१५8७००००२१७ दि.३.२.२०१५) शासनाकडे सादर केली आहे. 


तद्रंतर, सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासन आणि मे. लार्सन अँड 


टुब्रो कंपनी यांचे दरम्यान दि.७.२.२०१५ रोजी करार झाला. त्यानुसार मे. लार्सन अँड टुब्रो कंपनी यांना 


दि.७.२.२०१५ अन्वये कार्यादेश देण्यात आळे आहेत. करारामधील तरतुदींनुसार सदर कंपनीने 


रु. ४७,४५,०३,९६०/- रक्कमेची अँडव्हान्स बँक गॅरंटी (क्र. ०९९९५१५३७००००३६६, दि.२५.२.२०१५) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११५/प्र. क्र. २१/पोल-३ 


सादर केली आहे. करारपत्रामधील तरतुदींनुसार, सिस्टिम इंटिग्रेटर म्हणजेच मे. लार्सन अँड टुब्रो कं. 


यांना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण रु. ९,४९,००,७९,१८,६७५/- एवढी रक्‍कम विविध 


टप्प्यावर अदा करावयाची आहे. करारपत्रातील अटींनुसार, मे. लार्सन अँड Cal कंपनी यांना CAPEX 


रक्कमेच्या १०% रक्‍कम ASU ASST म्हणून अदा करावयाची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र शासन आणि संबंधित कंपनी यांचे दरम्यान दि.७.२.२०१५ मध्ये झालेल्या करारानुसार 


मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्प कार्यान्वित करणेसाठी, CAPEX रक्‍कम रु. ४,७४,५०,३९,६००/- एवढी 


निश्चित करण्यात आली आहे. मे. लार्सन अँड gal क॑. यांनी वाचा मधील संदर्भाधीन क्र. ३ वरील 


पत्रान्वये मागणी केल्यामुळे व मूळ इन्वॉईस सादर केल्यामुळे CAPEX रक्कमेच्या १०% रक्‍कम म्हणजेच 


रक्‍कम रु.४७,४५,०३,९६०/- अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू रक्कमेतून २% 


टीडीएस ची रक्‍कम रु. ९४,९०,०७९/- एवढी रक्‍कम वजा करुन प्रत्यक्षात रु. ४६,५०,१३,८८१/- एवढी 


रक्‍कम अदा करण्यात येत आहे. मे. लार्सन अँड Cal कं. लि यांनी CAPEX रक्कमेच्या १०% रक्कमेचे 


पक्के टॅक्स इन्वाईस (Original Tax Invoice) सादर केळे आहे. मोबिळायजेशन अँडव्हान्स देणेबाबत 


दि.७.२.२०१५ रोजीच्या करारपत्रामध्ये तरतुद असल्याने मोबिलायजेशन अँडव्हान्सपोटी द्यावयाची 


रक्‍कम रु. ४६,५०,१३,८८१/- ही रक्‍कम डी. सी. CUTER काढण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२. यासाठी श्री.सु. ज. सोवितकर, उपसचिव यांना नियंत्रक अधिकारी तर श्रीमती श्रद्धा कवळे, 


अवर सचिव यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर 


रक्कमेचा धनादेश “Larsen & Toubro Ltd, W&RE IC” यांचे नांवे काढण्यात यावा. 

३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५ - पोलीस यावरील 
भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे 
(४०५५ ०२२३) योजनेतर योजना- ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री”या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा व तो सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय, fea विभाग, क्र. विअप्र-१०.०८/प्र. 


क्र.७०/२००८/विनियम, दि.१५.५.२००९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११५/प्र. क्र. २१/पोल-३ 


उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 


अधिकारानुसार व अनु. क्र.४ नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये मंजूर 


करण्यात येत आहे. 


द्‌. वाचा मधील अनु. क्र. ४ वरील समक्रमांकाचा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३२३१८०४१७६५२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY 
KADAM HANMANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


DATTATRAY MAHARASHTRA, ou=HOME DEPT,CID - 
918120, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=KADAM DATTATRAY 


HANMANT क 


Date: 2015.03.23 18:14:45 +05'30' 


(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. प्रधानसचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई 

३. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. श्री. सु. जे. सोवितकर, नियंत्रक अधिकारी तथा उपसचिव, गृह विभाग 

९. श्रीमती श्रध्दा कवळे, आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवरसचिव, गृह विभाग 
१०.मे. लार्सन अँड टुब्रो क॑. लि., एल. अँड टी हाऊस, एन. एम. मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई 
११.वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा 

१२.रोखशाखा, गृह विभाग (मूळ टॅक्स इन्वॉईससह) 

१३.निवडनस्ती, पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


